अहमदनगर-बीड-परळी वैजनाथ या नवीन 
रेल्वे मार्गाकरीता रु.१२०.०० कोटी निधी 
वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र.आरएलवाय-०८१९/प्र.क्र.१४१/परिवहन-५ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरू चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ०७ ऑक्टोबर, २०१९ 


वाचा : 9) गृह विभाग शासन निर्णय क्र. आरएलवाय-०११३/७९८/प्र.क्र.२/२०१३/परि-५, 
दिनांक १० जून, २०१५. 
२) गृह विभाग शासन निर्णय क्र. आरएलवाय-०९०९/प्र.क्र.२४४(भाग-२)/परिवहन-५, 
दिनांक ०१.०१.२०१०, 02.99.2090, २७.०९.२०११, २८.०३.२०१२, २४.०९.२०१२, 
१८.०३.२०१३, ०६.०३.२०१४, ०२.१२.२०१४, 39.03.2094, ३१.०७.२०१५, 
०८.०३.२०१६, १०.०६.२०१६, ०१.१०.२०१६, १४.०३.२०१७, १६.११.२०१७, 
२२.०३.२०१८, 3१.०३.२०१८ 
३) गृह विभाग शासन निर्णय क्र. आरएलवाय-१११८/प्र.क्र.२२९/परिवहन-५, 
दिनांक ०८.०२.२०१९ व ३०.०३.२०१९ 
४) मुख्य प्रशासकीय अधिकारी (बांधकाम), मध्य रेल्वे मुंबई यांचे पत्र क्र.5///१६६/8// 
EBR(P)/2098-20, दिनांक २८.०५.२०१९ 
५) वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, 
दिनांक ८ जुले, २०१९. 
प्रस्तावना : 
अहमदनगर-बीड-परळी वैजनाथ या नवीन रेल्वेमार्गाकरीता रू.२८२६.०० कोटी एवढा खर्च 
अंदाजित असून उक्त खर्चापैकी रू.१४१३.०० कोटी एवढा ५० टक्के हिस्सा राज्य शासनाकडून केंद्रीय 
रेल्वे बोर्डास उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य झासनाने मंत्रिमंडळाच्या स्तरावर घेतलेला आहे. 
त्यानुसार सदर रेल्वे मार्गाकरीता राज्य शासनाने दिनांक ३१.०३.२०१९ पर्यंत एकूण रू.९८६.८४ कोटी 
इतका निधी संदर्भ क्र.२ व ३ येथील शासन निर्णयान्वये Yoda उपलब्ध करून दिलेला आहे. या रेल्वे 
प्रकल्पाकरीता रेल्वे विभागाने दिनांक ३१.०३.२०१९ पर्यंत एकूण रु.११६९.०० कोटी इतका निधी खर्च 
केला असून सन २०१९-२० साठी रु.२५०.०० कोटी इतकी तरतूद केली आहे. प्रकल्प खर्चात राज्य 
शासनाच्या हिऱ्याचे समप्रमाण राखण्यासाठी सन २०१९-२० करिता रेल्वे विभागाने संदर्भ क्र.४ येथील 
पत्रान्वये मागणी केलेल्या रक्‍कमेपैकी रू.१२०.०० कोटी इतका निधी रेल्वेस वितरीत करण्याची बाब 
शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 

वित्तीय सल्लागार व मुख्य लेखाधिकारी (Financial Adviser and Chief Accounts Officer 
(Construction) Mumbai CSMT), मध्य रेल्वे, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई यांना 
प्रस्तावनेत नमूद प्रयोजनासाठी रु.१२०.०० कोटी (रुपये एकशे वीस कोटी फक्त) इतकी रक्‍कम वितरीत 
करण्यास राज्य शासन या निर्णयाव्दारे मंजूरी देत आहे. 


शासन निर्णय pata: आरएलवाय-०८१९/प्र.क्र.१४१/परिवहन-५ 


२. शासनाने सह सचिव (अर्थसंकल्प), गृह विभाग यांना नियंत्रण अधिकारी व शासनाचे कक्ष 
अधिकारी, रोख शाखा, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० 032 यांना आहरण व संवितरण अधिकारी 
म्हणून घोषित केळे असून या झासन निर्णयाव्दारे त्यांना सदर रक्‍कम प्रदान करण्यास प्राधिकृत 
करण्यात येत आहे. 


३. यासाठी येणारा खर्च सन २०१९-२० या वर्षात मागणी क्र.बी-७, ३००१ भारतीय रेल्वे धोरण 
निश्चिती, संचालन, संशोधन व इतर संकीर्ण संघटना, ००, ८००-इतर खर्च, (00), (00) (०२)-रेल्वे 
प्रकल्पामध्ये राज्य शासनाचा सहभाग (३००१ ००५४), ३२-अंडादाने या लेखाशिर्षाखाली खर्ची 
टाकण्यात यावा व तो मंजूर असलेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. महाराष्ट्र शासन, वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-३, दिनांक ८ 
जुले, २०१९ सोबतच्या परिशिष्टातीलअनुक्रमांक ९ मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे सदर देयकांन्वये आहरीत 
करण्यात येणा-या रक्कमेचे स्वरुप “sizer” या तपशीलवार शिर्षाखाली येते. त्यानुसार तपासणी 
करावयाच्या सुचीत नमूद केलेल्या सर्व अटी व acid तसेच उक्त परिपत्रकाच्या परिच्छेद ४ ते १९ 
मधील अटी व शर्तीचे पालन करण्यात आले आहे. 


५. प्रमाणित करण्यात येते की, शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र.अर्थसं-२०१९/प्र.क्र.९२/अर्थ-२, 
दिनांक ८ जुले, २०१९ सोबतच्या परिशिष्टातील अनुक्रमांक ८ मधील १ ते १० मधील अटींची पूर्तता 
होत आहे. 


६. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.अर्थसं.-२०१९/प्र.क्र.९२२/अर्थ-३, दिनांक ८ जुले, २०१९ अन्वये 
प्रशासकीय विभागांना देण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार हे आदेश निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या =www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०१९१००७१६३७०९०३२९ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 
Uda y Vasant ON err fic dare Dat 


2.5.4.20=7a7d6feae26d9a0c260d487327d5bc481f24c2abb46a9d9 
b7dc214ab73261d5f, 


serialNumber=1f32f6ac4e2 1ed627d79545b894eb865d71f183745 
O h a e d61c7b166cce549a4cbdc3, cn=Uday Vasant Bobhate 


Date: 2019.10.07 16:38:20 +05'30' 


(उदय बोभाटे) 
विशेष कार्य अधिकारी, गृह विभाग 


१) महालेखापाल, १ व २ (लेखापरिक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई /नागपूर. 
२) सचिव, केंद्रीय रेल्वे बोर्ड, रेल्वे मंत्रालय, to भवन, नवी दिल्ली. 
३) महाव्यवस्थापक, मध्य रेल्वे, मुंबई / दक्षिण मध्ये रेल्वे, सिकंदराबाद. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय pata: आरएलवाय-०८१९/प्र.क्र.१४१/परिवहन-५ 


४) वित्तीय सल्लागार व मुख्य लेखा अधिकारी, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, मुंबई. 
५) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
६) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
) 
) 


७) बीयुडी-१, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
८) वित्त विभाग, व्यय-८/बीयुडी-११, मंत्रालय, मुंबई. 
९) नियोजन विभाग, कार्यासन १४६१, मंत्रालय, मुंबई. 
qo) रोख शाखा, गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की, सदर 
रक्कमेचा धनादेश 
Financial Adviser and Chief Accounts Officer (Construction), Mumbai CSMT 
यांच्या नावाने काढण्यात यावा. 
११) निवड नस्ती परिवहन -५ 


प्रत- माहिती करिता 
१) मा.मंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
२) मा.राज्यमंत्री (परिवहन) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
3) मा.प्रधान सचिव (परिवहन) यांचे स्वीय सहाय्यक, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


